राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अदयावतीकरण 
करण्याच्या तद्‌नुषंगिक कार्यक्रमासाठी निधी 
वितरीत करण्याबाबत ..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : एमआयएस-१११५/प्र.क्र.८५१/विदेशी-१ 
मादाम कामा, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २८ मार्च, २०१६ 


वाचा : शासन निर्णय,गृह विभाग क्रमांक. एमआयएस-१११५/प्र.क्र.८५१/विदेशी-१, दिनांक ११.०२.२०१६ 


राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्यावतीकरण करण्याच्या तद्‌नुषंगिक कार्यक्रमासाठी निधी 
वितरीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ११.०२.२०१६ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. 
सदर झासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ मधील ९व्या ओळीतील आहरण व संवितरण अधिकारी या 
शब्दानंतर “ व उप सचिव (अर्थसंकल्प) गृह विभाग यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून” असे वाचावे. 
तसेच, ११ व्या ओळीतील आयएफसी कोड क्र.”58॥९००००३०” ऐवजी “SBIN 0000300” असे 
वाचावे. 


तसेच, परिच्छेद क्र. ४ नंतर पुढील प्रमाणे परिच्छेद क्र.४ अ व परिच्छेद क्र.४ ब असे नवीन 
दोन परिच्छेद अंतर्भूत केल्याप्रमाणे वाचावे. 


परिच्छेद क्र.४अ :- 

शासन परिपत्रक वित्त विभाग दिनांक १७.०४.२०१५ व त्याच्या परिशिष्ठातीळल सर्व अटींची व 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१५ /प्र.क्र.३४/ कोषा. प्रशा ५ दिनांक २४.०७.२०१५ मधील सर्व अटींची 
पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे, या कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाचा निधी त्यांनी विविध धनादेशाव्दारे परस्पर महाळेखापाल-१, 
महाराष्ट्र यांच्याकडे लेखाशिर्षांतर्गत जमा झाल्याबाबत महालेखापाल कार्यालयाने कळविले असल्याने 
अर्थोपाय कार्यासनाने वेगळयाने अभिप्राय देण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे वित्त विभागाच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. ॥05/१२३/अर्थोपाय, दि.१९.०३.२०१६ अन्वये सहमती दिलेली आहे. तसेच 
१००% निधी वितरणास वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४६/२०१६/व्यय-८, 
दिनांक ०६.०२.२०१६ अन्वये सहमती दिलेली आहे. 


परिच्छेद क्र.४ ब :- 

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्यावतीकरण करण्याच्या तद्‌नुषंगिक कार्यक्रमाकरिता 
होणाऱ्या खर्चासाठी संपूर्ण निधी केंद्र शासनाकडून उपलब्ध झालेला असल्याने या कार्यक्रमाच्या 
खर्चाबाबत स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. तसेच या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व या खर्चाचे एकत्रित 
विवरणपत्र विहीत नमुन्यातील प्रपत्रामध्ये, या कामासाठी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीनेच 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई तसेच संचाळक, जनगणना कार्यालय, 
महाराष्ट्र,भारत सरकार, गृह मंत्रालय, एक्सचेंज बिल्डींग, २ रा मजला, सर शिवसागर राम गुलाम 
मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई-१ आणि उप सचिव, गृह विभाग (कार्यासन-विदेशी-१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
यांचेकडे तात्काळ पाठवावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमआयएस-१११५/प्र.क्र.८५१/विदेशी-१ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१६०३२९१३०३२०२३२९ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suryakant K Nikam 
1 rya a nt DN: c=IN, o=Government Of 
Maha 


hara: , ou=Deputy Secretary, 


* postalC 400032, st=Maharashtra, 
K N | ka aa) cn=Suryakant K Nikam 
Date: 2016.03.29 13:06:11 +05'30' 


(सु.कि.निकम) 
शासनाचे उप सचिव 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर (प्रत्येकी ३ प्रती). 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर (प्रत्येकी ३ प्रती). 
३. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई Mex व मुंबई उपनगर वगळून) 
४. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
५. उप सचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अवर सचिव (रोखशाख), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
वरिष्ठ स्वीय सहायक, अ.मु.स. (गृह), मंत्रालय, मुंबई. 
८. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, ५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२. 
९. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई. 
१०. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. वित्त विभाग, (कार्यासन व्यय-७/व्यय-४/अर्थ-३/अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


